सन 2023-28 या शौक्षणिक वर्षामध्ये अनुसूचित 
जमातीच्या विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमाच्या नामांकित 
निवासी शाळांमध्ये शिक्षण देण्याकरिता 
संस्था/झाळांची निवड करण्याबाबत. 

अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, अमरावती 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक :-नानिशा-११२३/प्र.क्र.५९/का.१२ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक :- ०६ नोव्हेंबर, २०२३ 


१) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक शाआडा-२००८/प्र.क्र.८१/कार्या-१३, 
दिनांक २८.०८.२००९. 

2) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक नानिझा-२०१६/प्र.क्र.२८०/कार्या-१२, 
दिनांक २९.०५.२०१७. 

3) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक नानिशा-२०१८/प्र.क्र.२१/कार्या-१२, 
दिनांक १८.०५.२०१८ 

४) आदिवासी विकास विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक नानिश्ा-२०१८/प्र.क्र.२१/कार्या-१२, 
दिनांक ०९.०६.२०१८. 

५) अप्पर आयुक्‍त, आदिवासी विकास अमरावती यांचा क्र.शिक्षण/ नानिशा/ २०२२/ प्र.क्र.” 
का.२(५)/४१२७, दि.२६.०७.२०२३ रोजीचा प्रस्ताव. 

६) शासन पत्र क्रमांक नानिशा-११२३/प्र.क्र.५९/कार्या-१२, दिनांक २.०८.२०२३ अन्वये 
निर्गमित सचिवस्तरीय समितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 

७ आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक नानिश्ा-२०२३/प्र.क्र.५९/कार्या-१२, 
दिनांक ३१.०८.२०२३ 


शासन शुध्दीपत्रक:- 


नामांकित निवासी शाळा योजनेंतर्गत सन २०२३-२४ या शौक्षणिक वर्षात शाळांची निवड 
करण्याबाबत गठीत समितीची दिनांक ०२.०८.२०२३ रोजी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. सदर 
बैठकीमध्ये झालेल्या चर्चेनुसार अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, अमरावती यांच्या कार्यक्षेत्रातील सदर 
योजनेंतर्गत यापूर्वी निवड करण्यात आलेल्या शाळांचे प्रचलित निकषांनुसार गुणांकन करण्यात येऊन 
सदर नामांकित शाळांना सन 2023-28 करीता कायम ठेवण्याबाबत शासन निर्णय दिनांक 
३१.०८.२०२३ अन्वये निर्णय घेण्यात येत आला आहे. 


संदर्भाधीन क्र. ७ येथील शासन निर्णयामधीळ अनुक्रमांक ३० मध्ये दर्शविलेल्या संस्थेच्या 
नावामध्ये खालील प्रमाणे बदल करण्यात येत आहे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः नानिशा-११२३/प्र.क्र.५९/का.१२ 


प्रकल्प 
- कार्यालयाचे संस्थेचे नाव नामांकित निवासी शाळेचे नाव व पत्ता 
. नाव 
= के. प्रभाकर माधवराव जाधव विवेकानंद ज्ञानपीठ, हिवरा आश्रम, ता. 
30] धारणी याचीच ee lees बुलढाणा 
भावी संस्था, श्रीनगर, नांदेड | मेहकर, जि. बुलढाणा 
या ऐवजी खालील प्रमाणे वाचावे. 
. प्रकल्प 
न कार्यालयाचे संस्थेचे नाव नामांकित निवासी शाळेचे नाव व पत्ता 
: नाव 
विवेकानंद आश्रम, विवेकानंद तगत तत आत 
Scr. ज्या र विवेकानंद ज्ञानपीठ, हिवरा , ता. 
30| अकोला | AIR. , जिल्हा मेहकर, जि. बुलढाणा 
बुलढाणा मेहकर, जि. बुलढाणा 
बुलढाणा 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३११०६१२३०५८८६२४ असा आहे. हा ATT 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by UDAY GANPAT GAWAS 
DN: त, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TRIBAL 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
4. 


20=d99ad92d2ef92f97f483 127c546b50d831cbc0858b00a86d 
17202dbe2e19d646, postalCode=400032, st=Maharash 


I Number=9CE356F38C6A70A8FFDE299AD6627F48BD01E875A 
7ACA38BD139B0CC5367E62D, cn=UDAY GANPAT GAWAS 


Date: 2023.11.06 12:30:38 +05'30' 


(उदय गवस) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


vs 
टी! 


—O 


मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई, 

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

मा. मंत्री (आदिवासी विकास) यांचे खाजगी सचिव, 

मा. राज्यमंत्री (आदिवासी विकास) यांचे खाजगी सचिव, 

अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखापरिक्षा), मुंबई / नागपूर, 
आयुक्‍त, आदिवासी विकास आयुक्तालय, नाशिक, 

qo) अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक / ठाणे / नागपूर / अमरावती, 
११) सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, 

१२) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

१३) सर्व संबंधित संस्था/शाळा (संबंधित प्रकल्प अधिकारी यांच्यामार्फत), 

१४) निवड नस्ती (कार्या-१२) 


oS 2 वड ee eS प्ले 


vo 


पृष्ठ २ पैकी २ 


